45 D:ANilam\Pol-6\2005\August/ 216 1 

Le dee अधिकारी/कर्मचारी (वरिष्ठ पोलीस 
| निरीक्षक स्तरापर्यंत) यांना संक्षिप्त/विभागीय 
or चौकशीत वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा देताना 
जं घ्यावयाची खबरदारी. 


| महाराष्ट्र शासन 
aS faener 


'शासन परिपत्रक क्रमांक:- पीडीई १००४/६३/२४७/पोल-६ ब 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक :-" QQ सप्टेंबर, २००५. 


वाचा:- १) शासन समक्रमांक दिनांक ३० जुलै, २००४ .चे यत्र, 
२) पोमसं/११/२२/८/२००३, दि.२८.८.२००४ चे पत्रं. 


परिपत्रक 


शासनाचे असे निदर्शनास आले आहे की, पोलीस विभागातील शिस्तभंग 
प्राधिकाऱ्याकडून त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संक्षिप्त चौकशी घेऊन किंवा arity 
. चौकशी घेऊन वेतनवाढ/वेतनवाढी रोखण्याची शिक्षा देताना योग्य ती दक्षता घेतली जात नाही. 
बर्‍याच प्रकरणांमध्ये वेतनवाढ ही तीन महिने, सहा महिने अशा प्रकारे महिन्यांच्या पटीत 
रोखल्याचे दिसून आलेले आहे. शिक्षेचा कालावधी हा सक्षम प्राधिकारी/शिस्तमंग प्राधिकारी 
निश्‍चित करीत असले तरी वेगवेगळया अधिकाऱयांनी वेगवेगळी शिक्षा देणे उचित वाटत नाही. 
मुंबई पोलीस (शिक्षा व अपिले) नियम, १९५६ मध्ये ही वेत॑नवांढ कशा प्रकारे/किती कालावधीसाठी 
रोखली जावी याचा स्पष्ट उल्लेख नांही. वास्तविकत: वेतनवाढ ही, वर्षातून एकदाच मिळत 
असल्याने ती वर उल्लेखिल्याप्रमाणे महिन्यांमध्ये रोखणे उचित होणार नाही. त्यामुळे चौकशीनंतर 
वेतनवाढ रोखण्यासंबंधीची शिक्षा देताना एकसुत्रता राहण्याच्या gale वेतनवाद 
रोखण्याची शिक्षा ही १ वर्ष वा वर्षाच्या पटीतच देण्यात यावी अशा सूचना देण्यात येत आहेत. 


२. सदर परिपत्रक सा.प्र.वि.च्या व वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचे अनौपचारीक 
संदर्म अनुक्रमे क्र.१६२५/११, दि.३.१२.२००४ व ७९३/२००४/सेवा-३, दि.१६.३.२००५ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ana 
( प्र.मो.वानखडे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


45 DANilam\Pol-8\2005\August/ 216 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 

महासंचालक, Set करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२५, 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

आयुक्त व विशेष पोलीस महानिरीक्षक , राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस आयुक्त, पुणे शहर/ठाणे शहर/नागपूर/सोलापूर/नाशिक शहर/औरंगाबाद शहर/ 
नवी मुंबई/रेल्देज्‌ मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, ठाणे परिक्षेत्र/नवी मुंबई/नाशिक परिक्षेत्र/कोल्हापूर 
परिक्षेत्र/औरंगाबाद परिक्षेत्र/नांदेड परिक्षेत्र अमरावती परिक्षेत्र/नागपूर परिक्षेत्र 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, रेल्वेज्‌ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

दिशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर, 

कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संचालक व दिशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

प्रचार्य, पोलीस प्रशिक्षण महादिद्यालय, नाशिंक, 

पोलीस उपमहानिरीक्षक, मोटार परिवहन पुणे, 

We पोलीस अधीक्षक, 

We प्राचार्य, प्रादेशिक पोलीस प्रशिक्षण शाळा, 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट, 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन ११), मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग, 

निवडनस्ती (पोल-६ द/अ) 


